सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात सहायक अनुदाने 
वेतनेतर व सहायक अनुदाने (स्वेच्छाधीन 
अनुदानानातून बांधकामे) यांना मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१०१५/प्र.क्र.२३३/तुरुंग-२ 
२ रा मजला, (मुख्य), मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ मार्च, २०१६. 


वाचा 
१.अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचे पत्र क्र. 
बीएलडी/स्वेच्छानिधी/२०१५-१६/कक्ष-६(३)१०५६६, दिनांक ८.१०.२०१५. 
२.शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ -३,दि.१७.४.२०१५ 
शासन निर्णय 


राज्यातील कारागृह विभागाकरिता सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशीर्ष मागणी क्र. बी-५ 
मुख्य लेखाशीर्ष २०५६, तुरुंग (योजनेत्तर) (००) (१२) स्वेच्छानिधीतून बांधकामे, ३१ सहायक अनुदान, 
(२०५६ ०१७१) या लेखाशीर्षरअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या सन २०१५-१६ वर्षाकरीता रु.१३.५० लक्ष 
इतका नियतव्यय मंजूर असून रुपये ३०.७१ लक्ष हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणीमागणीद्वारे एकूण 
रुपये ४४.२१ लक्ष इतक्या निधीपैकी ९०% रक्कम वित्त विभागाने अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिले आहे. तरी वितरीत निधी परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केल्यानुसार राज्यातील 
कारागृहातील तातडीची बांधकामे व किरकोळ दुरुस्ती केलेल्या कामासाठी, प्रचलित नियमानुसार 
तसेच यासंदर्भातील शासन परिपत्रक दिनांक १७.४.२०१५ मधील अटींचे तंतोतंत पालन केले जाईल 
या अटीच्या अधीन राहुन खर्च करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावरील होणारा खर्च सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात लेखाशीर्ष मागणी क्र. बी-५ मुख्य 
लेखाशीर्ष २०५६, तुरुंग (योजनेत्तर) (००) (१२) स्वेच्छानिधीतून बांधकामे, 39 सहायक अनुदान, 
(२०५६ ०१७१) या लेखाशीर्षाअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट - अ मधील विवरणपत्रात ज्या कामाच्या प्रयोजनार्थ 
निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे तो त्याच कामावर तात्काळ खर्च करुन सदर सहाय्यक 
अनुदानाच्या विनियोजना संबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे, महालेखापाल यांना पाठवून त्याची प्रत या 
विभागाकडे आठ दिवसात पाठविण्याची जबाबदारी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक यांची राहील. तसेच सदर अनुदानाच्या विनियोजनसंबंधी महालेखापाल कार्यालयास 
पाठविण्यात आलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची प्रत शासनास मुदतीत पाठविण्यात न आल्यास 
संबंधित कारागृहाचे कामावर पुढील सहाय्यक अनुदान वितरीत केले जाणार नाही.याची कृपया नोंद 
घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१०१५/प्र.क्र.२३३/तुरुंग-२ 


३. Blam निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०४ /१६/व्यय-८, दिनांक- 
१६.३.२०१६ नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१६०३१८१४४२२८६९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


१ 


AD 


Cc AN 


o~ 


| 


SG ८:८४ 


(2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 


by Digitally signed by Jaysing L Pawara 
a YS | Nn g DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


p a W a [ a cn=Jaysing L Pawara 
Date: 2016.03.18 14:43:30 +05'30' 


(ज.ल.पावरा ) 
शासनाचे उप सचिव. 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 

अवर सचिव, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१०१५/प्र.क्र.२३३/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय क्र. पूरक-१०१५/प्र.क्र.२३३/तुरुंग २ सोबतचे सहपत्र 


येथील महीला प्रशिक्षणार्थीना स्वच्छतागृह बांधणे 
भाग-३ 


परिशिष्ट - अ 

अ.क्र कामाचे नाव आदेश दिनांक | अंदाजित रक्‍कम 

ae शासकीय बंगला क्र. ९ येरवडा पुणे-६ येथे विविध | ०१/०९/२०१५ ।२,९९,९५२/- 
दुरूस्ती करणे 

२ बंगळा क्र. ८ राणीचा बाग कारागृह महानिरीक्षक | ०१/०९/२०१५ ।१,४९,०६५/- 
यांच्या नोकर चाळीचे विटबांधकाम व छताची 
दुरूस्ती करणे 

3 विसापूर खुले जिल्हा कारागृह व कर्मचारी | 09/02/2094 ।१,०६,०००/- 
वसाहतीकरीता पिण्याच्या पाण्यासाठी विंधन विहीर 
व विदयुत पंप बसविणे 

४ धुळे जि.का. येथे स्री विभागाची विशेष दुरूस्ती करणे | ०१/०९/२०१५ ।१,५०,०००/- 

५ येरवडा खुले कारागृहातील स्वयंपाकगृह येथील | ०१/०९/२०१५ । ९९,००४/- 
गोदामामध्ये पत्रे फरशी व प्लास्टर करणे 

६ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील पूर्व बाजूचे वाच | १७/११/२०१५ ।१,४९,३८८/- 
टॉवरची दुरूस्ती करणे 

9 येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील पश्चिम बाजूचे वाच | 90/99/2094 | 9, 88,88 3/- 
टॉवरची दुरूस्ती करणे 

टू दौलतराव जाधव तु.अ. प्रशिक्षण महाविदयालय पुणे | १७/११/२०१५ ।१,४९,५८७/- 
येथील ग्रंथालयावर प्रीकोटेड शीटस बसविणे भाग- 
१ 

९ दौलतराव जाधव तु.अ. प्रशिक्षण महाविदयालय पुणे | १७/११/२०१५ ।१,४९,४८४/- 
येथील ग्रंथालयावर प्रीकोटेड शीटस बसविणे भाग- 
२ 

a ० दौलतराव जाधव तु.अ. प्रशिक्षण महाविदयालय पुणे | १७/११/२०१५ ।१,४९,४८५/- 
येथील महीला प्रशिक्षणार्थीना स्वच्छतागृह बांधणे 
भाग-१ 

a q दौलतराव जाधव तु.अ. प्रशिक्षण महाविदयालय पुणे | 90/99/2094 ।१,४९,८८०/- 
येथील महीला प्रशिक्षणार्थीना स्वच्छतागृह बांधणे 
भाग-२ 

१२ दौलतराव जाधव तु.अ. प्रशिक्षण महाविदयालय पुणे | १७/११/२०१५ ।१,३३,३४४/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१०१५/प्र.क्र.२३३/तुरुंग-२ 


१३ 


दौलतराव जाधव तु.अ. प्रशिक्षण महाविदयालय पुणे 
येथील क्लास रूमच्या छताला प्रीकोटेड शीटस 
बसविणे भाग-१ 


१७/११/२०१५ 


१,४९,६६५/- 


१5 


दौलतराव जाधव तु.अ. प्रशिक्षण महाविदयालय पुणे 
येथील क्लास रूमच्या छताला प्रीकोटेड शीटस 
बसविणे भाग-२ 


१७/११/२०१५ 


१,४९,६६५/- 


१५ 


दौलतराव जाधव तु.अ. प्रशिक्षण महाविदयालय पुणे 
येथील महीला प्रशिक्षणार्थी निवासस्थानातील 
स्वच्छतागृहास व बाथरूम येथे डास प्रतिबंधक 
जाळया बसविणे 


१७/११/२०१५ 


१९९. ९८/-- 


१६ 


भायखळा जिल्हा कारागृह येथे निवासी 
ईमारतीकरीता नवीन पाईपळलाइन बसविणेबाबत 


१७/११/२०१५ 


१,१४,०००/- 


१७ 


अलिबाग जिल्हा कारागृह येथे अधिक्षक बंगला व 
कर्मचारी निवासस्थानाची ड्रेनेज लाईन बदलणे 


१५/०२/२०१६ 


१,५०,०००/- 


१८ 


कोल्हापूर म.का. अधिकारी निवासस्थान किरकोळ 
दुरूस्ती 


१५/०२/२०१६ 


१,५०,०००/- 


१९ 


धुळे जि.का. येथे शासकोय निवासस्थान 
आवारातील शौचालयाची दुरूस्ती करणे 


१५/०२/२०१६ 


१,५०,०००/- 


२० 


धुळे जि.का. येथील Ro क्र.२ व ४ ची दुरूस्ती 
करणे 


१५/०२/२०१६ 


१ 9 4 & 9 000 / Be 


२१ 


दौलतराव जाधव तुरूंग अधिकारी प्रशिक्षण 
महाविदयालय येरवडा पुणे येथील संरक्षक भिंत 
बांधणे बाबत 


१६/०२/२०१६ 


१ 9 3 4 २. 8 8 (9/ a! 


२२ 


येरवडा महीला कारागृह येरवडा पुणे येथील पूर्वीची 
जूनी झालेली स्नानगृहाची दुरूस्ती करणे भाग-१ 


०४/०३/२०१६ 


२,९९,९२६/- 


२३ 


येरवडा महीला कारागृह येरवडा पुणे येथील पूर्वीची 
जूनी झालेली स्नानगृहाची दुरूस्ती करणे भाग-२ 


०४/०३/२०१६ 


2 by) x x ८1 ट्‌ 6 2/ क 


२४ 


येरवडा महीला कारागृह येरवडा पुणे येथील पूर्वीची 
जूनी झाळेली स्नानगृहाची दुरूस्ती करणे भाग-३ 


०४/०३/२०१६ 


8 8 9 8 8 २ / ae 


२५ 


दौलतराव जाधव तुरूंग अधिकारी प्रशिक्षण 
महाविदयालय येरवडा पुणे येथील पुरूष 
प्रशिक्षणार्थी निवासस्थानांना डास प्रतिबंधक 
जाळया बसविणे 


१७/११/२०१५ 


१,४९,८८५/- 


एकूण 


३९,७८,८९२/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


